दिनांक १३ ते १७ मार्च, २०१९ या कालावधीत 
चंदिगढ येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
टेबल टेनिस स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-०७ मार्च, २०१९. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/२/ 
२०१६-१७/सीसीएससीएसबी, दि.२०.०२.२०१९. 
२. महासचिव,सचिवाळय जिमखान्या यांचे पत्र क्र. अभानासे/टेबल टेनिस/२०१८-१९, 
F&.02.03.2098, 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री 
/अभानासे/१८-१९/का-४/७४९, दि.०६.०३.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


दि. १३ ते १७ मार्च, २०१९ या कालावधीत चंदिगढ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा, २०१८-१९ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा 
संघ निवडण्याकरिता सचिवाळय जिमखाना, मुंबई येथे दि.१ व २ मार्च,२०१९ रोजी निवड चाचणी 
आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी 
सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र 
अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.८६,३२५/- (रुपये शहाऐंशी हजार Gal पंचवीस फक्त) इतक्या 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी fest व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास पात्र ठरतील, 
या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दि. ९ ते ११ मार्च, २०१९ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दि. १३ ते १७ मार्च, 
२०१९ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दि. ८ मार्च, 2098 GA) पासून कार्यमुक्त करावे व 
या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२ 


व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख 
यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ८ ते १९ मार्च, २०१९ (प्रशिक्षण शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, 
दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुलै,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, 
दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक 
२७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी 
निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, 
सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात 
सादर करणे आवश्यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या HERNIA अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०८१०३७४८६०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra 
Shankarrao 
Pawar 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government ॥ Of Maharashtra, 


267c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, 


cn=Rajendra Shankarrao Pawar 
Date: 2019.03.08 10:39:46 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवाळय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
qo, संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १३ ते १७ मार्च, २०१९ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस संघाचे प्रतिनिधीत्व 


करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


H.| खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रृकसूट | किटबंग | विभाग/ कार्यालय 

1 श्री. प्रेमेजित रणनवरे होय होय । विक्रोकर सह आयुक्‍त, सीमा तपासणी नाके, 
राज्यकर सह आयुक्‍त नोडल-११, विक्रीकर भवन, मुंबई. 

२ | श्री. नितीन डोळस होय होय | शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
फ्रँकीग ऑपरेटर 

३ | श्री. अनंत शेटये, अवर सचिव होय होय । महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२ 

४ | डा. मनीष बत्रा, दंत चिकित्सक होय होय । सिव्हील सर्जन हॉस्पीटल, भंडारा. 

५ | श्री. रविंद्र कुलकर्णी, नाही नाही | सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर 
अप्पर जिल्हाधिकारी 

६ | श्री. शिरीष दामले, होय होय | विक्रोकर आयुक्त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
विक्रीकर निरीक्षक 

७ | श्री. सुनिल कोळी, होय होय | विक्रोकर आयुक्त कार्यालय, माझगांव, मुंबई 
विक्रीकर निरिक्षक 

८ | सौ. अंजली मातोडकर, नाही नाही | मुख्य IRS, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
वास्तुशास्त्रज्ञ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई. 

९ | सौ. सुरेखा चौधरी, होय होय | वस्तू व सेवाकर विभाग ,न्यायाधिकरण ,माझगांव , 
सहायक राज्यकर आयुक्‍त मुंबई-१० 

रि ०| श्रीमती रोहिणी आयलावार नाही नाही | जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 
नायब तहसिलदार 

।११| श्रीमती पी.व्ही. उंबरे, लिपिक नाही नाही | जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद. 

१२| सौ.वर्षा शा पेंडे , होय होय । ताकारी, यांत्रिकी व विद्युत विभाग, सांगली 
वरिष्ठ लिपिक 

१३| सौ .जागृती ना .सोनावणे , होय होय । वस्तू व सेवाकर विभाग, न्यायाधिकरण, माझगांव, 
उच्च श्रेणी लघुलेखक मुंबई-१० 

q| श्री. राजेंद्र पवार, उपसचिव होय होय । शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक 

१२| श्री. आर.सी. शाहा होय होय । सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थ, 
प्रशिक्षक महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


द Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
Ra endra DN: c=IN, o=Governmeni (01 Maharasht h 
Education and Sports Department, postalCode=400032, 
1 
2.5.4.20-679184988701964०06622495८28026720475 


Shankarrao Pawar पडण नल 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १३ ते १७ मार्च, २०१९ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या टेबल टेनिस 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


तपशील 


कि 
ra 
a 
= 
rl 
Gq 
RA 


निवड चाचणीसाठी cae आणणे, मांडणे व त्यासाठी टेम्पो खर्च (हमाली सह) 


२ | लाईट ASU लावणे, WHR योजनेवर करावा लागलेला खर्च. 
3 
) 


लेखन सामुग्री खर्च. 
निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च. 


प्रमुख पंच व इतर दोन पंच यांचे मानधन. (१०००-- ५००--५००) 


निवड चाचणीस उपस्थित जिमखाना पदाधिकारी/ प्रतिनिधी व पंच यांच्याकरिता 
चहा/ अल्पोपहारावरील खर्च. 


3 | निवड चाचणीसाठी १ डझनटेबलटेनिसचेंडू. (Stag 1.1. Ball 3 Star) 
प्रशिक्षण शिबीराकरिता खर्च. 


आयोजनाचा खर्च. (३ दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, व्यवस्थापक/ 
प्रशिक्षक यांच्या चहा व अल्पोपहारावरील खर्च.) 


२ |3 दिवसाच्या प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन व प्रवास भाडे. 


३ |२ डझन टेबल टेनिस चेंडू. (Stag 1.1. Ball 3 Star) 


लाईट शेड्स लावणे, WHR योजनेवर करावा लागलेला खर्च. (३ दिवसाचा 
खची 

५ | औषधे (रेली स्प्रे व किरकोळ. 

संघासाठी साहित्य 


२ टेबल टेनिस Jew, ८,०००/- प्रमाणे. 


१ 


२ ।२ डझन टेबल टेनिस चेंडू. (Stag 1.1. Ball 3 Star) 
वैयक्‍तीक क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च:- 


११ EHC रु. ८००/- प्रमाणे. 


२ ।११ किटबगस प्रत्येकी रु.५००/- प्रमाणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२ 


३ [३० टि शर्टस्‌ रु. ४००/- प्रमाणे. 


४ | 30 ated रु. ३००/- प्रमाणे. 
१५ जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. ७५/- प्रमाणे. 


१५ बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. 
१५ टॉवेल्स प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. 


८ |९ ब्लॅक पॅन्थर सपोर्टर रु. १००/- प्रमाणे. 


Ba ग्लकोज/औषधे/ स्प्रे इत्यादीसाठी खर्च. 


| एकूण रुपये : (रु. शहाऐंशी हजार तीनशे पंचवीस फक्त) 


Rajendra : eae 
Shankarrao Pawar ssstcscssics cto hnarooPon 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र-क 


दिनांक १३ ते १७ मार्च, २०१९ या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
टेबल टेनिस संघाची निवड करण्यासाठी दि. १ व २ मार्च, २०१९ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित 


Wess अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


लेखापरिक्षक वर्ग-२ 


क्र खेळाडूचे नाव कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 
दि श्री. क्षितिज गो. रवाळे, कर सहायक वस्तू व सेवा कर कार्यालय, अमरावती विभाग, 
अमरावती. 
Q | st. दयानंद ना. राजापकर, सहा. यांत्रिक । शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
3 श्री. ओमरा. लोटलीकर, कनिष्ठ लिपीक । जिल्हा क्रोडा अधिकारी, जिल्हा अधिकारी 
परिसर,कोर्ट नाका, ठाणे. 
४ | al. ललितकुमार रं. धायगुडे, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 
५ | डॉ. मनीष बत्रा, दंत चिकित्सक सिव्हील सर्जन हॉस्पीटल, भंडारा. 
६ | श्री. नितिन डोळस, फ्रॉकिंग ऑपरेटर शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्री. प्रशांत सावंत, कनिष्ठ लेखापाल अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा (पू, मुंबई. 
श्री. संजय वतर्क, विक्रीकर निरीक्षक विक्रीकर आयुक्‍त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
९ | sit. शिरीष दामले, विक्रीकर निरीक्षक विक्रीकर आयुक्‍त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
do | श्री. सुनील कोळी, विक्रीकर निरीक्षक विक्रीकर आयुकत कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
Rey) q | श्री. प्रदीप दे.दोंदंडकर राज्य कर निरीक्षक | विक्रीकर सह आयुक्त, मोठे करदाते-३, मुंबई 
१२ | श्री. मनोहर जोंधळेकर, सिव्हील इंजिनिअर | कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे विभाग, 
सिंचन भवन, कोल्हापूर 
१३ | at. मनोज ज. गावड, विक्रीकर निरिक्षक । विक्रीकर आयुकत कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
१४ | st. हेमंत कालवणकर, कनिष्ठ लिपिक महाराष्ट्र राज्य अनु.जाती/ जमाती आयोग, वरळी, 
मुंबई. 
१५ श्री. रविंद्र कुलकर्णी, अपर जिल्हाधिकारी | सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर. 
१६ | a. वसंता ना. हेडाऊ, लिपिक टंकलेखक | आस्थापना अधिकारी, नोडल-५, विक्रीकर भवन, 
माझगांव, मुंबई. 
qo | श्री. अनंत शेटये, अवर सचिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२ 
१८ | श्री. राजेंद्र पवार, उपसचिव शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९ | श्री. प्रशांत साजणीकर, उपसचिव जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
२० श्री. आर.सी. शाहा, जिल्हा विशेष विभागीय सह निबंधक, (लेखापरिक्षण) सहकारी 


संस्था, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१९/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२ 


२१ 


श्री. प्रमजीत COTA, 
सहा. विक्रीकर आयुक्‍त 


विक्रीकर सह आयुकत, सीमा तपासणी नाके 
नोडल-११, विक्रीकर भवन, मुंबई. 


२२ 


श्री. संजय अहिरे, 


विक्रीकर आयुक्त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 


२३ 


श्री. मदन गो. बावसकर 


नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२४ 


श्री. सतीहा सोनवाने, सहा. कक्ष अधिकारी 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२५ 


श्री. संजय म. पोफळे, सहा.कक्ष अधिकारी 


नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२६ | सौ. रोहणी आयलावार, नायब तहसिलदार | जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर. 
२७ | सौ. अंजली माटोडकर, मुख्य वास्तुझास्त्रज्ञ यांचे कार्यालय, सार्वजनिक 
वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ बांधकाम विभाग, फोर्ट, मुंबई 
२८ | सौ. पी.व्ही. उंबरे लिपिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद 
२९ सौ. सुरेखा पहुरकर राज्य कर निरिक्षक | वस्तू व सेवाकर विभाग, विक्रीकर भवन, माझगांव, 
मुंबई-१० 
३० | सौ. रीना फणसेकर, उपसचिव राज्य माहिती आयोग, कोकणभवन, बेलापूर. 
३१ | सौ. सुरेखा चौधरी, सहा. राज्यकर आयुक्‍त | वस्तू व सेवाकर विभाग, न्यायाधिकरण, माझगांव, 
मुंबई-१० 
३२ सौ. जागृती ना. सोनावणे, वस्तू व सेवाकर विभाग, न्यायाधिकरण, माझगांव, 
उच्च श्रेणी लघुलेखक मुंबई-१० 
३३ सौ. वर्षा शॉ. Us, वरिष्ठ लिपिक ताकारी, यांत्रिकी व विद्युत विभाग, सांगली. 


२४ 


श्री. रविद्र देवधर, शाखा अभियंता 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवीन पनवेल. 


२३५ 


श्री. देवेद्र चव्हाण, सहा. कक्ष अधिकारी 


गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३६ 


श्री. नारायण खाडे, लिपीक टंकलेखक 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: c=IN, Gove it Of Mahi hi 
School Education and Sports Department, 
stalCode=400032, ‘Mahi hi 


Rajendra 
Shankarrao Pawar. 588४5 a tc330873 fajendia 


Date: 2019.03.08 10:43:52 +05'30' 


( राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


